महिलांवरिल अत्याचार/समस्याचा 
आढावा घेण्यासाठी संपर्क यंत्रणा 
(Nodal Agency) स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू-०८१५/प्र.क्र.४५५/विशा-६ 
गृह विभाग 
मंत्रालय, मुबंई-४०००३२ 
दिनांक : २५ मे, २०१६. 
शासन निर्णय :- 
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासंदर्भात मा.न्या. चंद्रशोखर धर्माधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील समितीने सूचविलेल्या शिफारशींबाबत विविध विभागांमार्फत करण्यात येणाऱ्या 
कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली “संपर्क यंत्रणा” 
(Nodal Agency) स्थापन करण्यात येत आहे; 


१) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय अध्यक्ष 
२) प्रधान सचिव, महिला व बालकल्याण विभाग, मंत्रालय सदस्य 
३) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय सदस्य 
४) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय सदस्य 
५) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय सदस्य 
६) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय सदस्य 
७) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुळ शाखेचे सरकारी अभियोक्ता सदस्य 
८) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला अत्याचार प्रतिबंध व सायबर गुन्हे सदस्य सचिव 
९) महिलांशी संबंधित कार्य करणाऱ्या प्रतिष्ठित महिला सदस्य 
(म. व बा.विभागाने सुचविल्याप्रमाणे) 
qo) महिलांशी संबंधित कार्य करणाऱ्या प्रतिष्ठित महिला सदस्य 


(म. व बा.विभागाने सुचविल्याप्रमाणे) 


२. सदरहू समितीची दर तीन महिन्यांनी बैठक घेण्यात येईल. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥0१859॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५२६१५५४५८५४२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


व et Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 

S h | Vaj | B a b ५1 fa 0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0 


€134f043fb205f2e97595f145aaf4d73, cn=Shivaji 
h a Va al Baburao Chavan 


Date: 2016.05.26 15:59:39 +05'30' 
(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएडब्ल्यू-०८१५/प्र.क्र.४५५/विशा-६ 


. निबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय,मुंबई.(पत्राने) 

. निबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद.(पत्राने) 
. निबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय खंडपिठ नागपूर.(पत्राने) 

. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुबंई. 

. अपर पोलिस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 


विशेष पोळीस महानिरिक्षक (म.अ.प्र.व सा.गु.) मुंबई. 


. आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे. 
९. 


अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, महिळा आयोग, बांद्रा, मुबंई. 


१०. निवड नस्ती, कार्यासन विशा-६, गृह विभाग, मंत्रालय. मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


